सामान्य राज्यसेवा, गट-अ मधील उपसंचालक आरोग्य 
सेवा (कुटुंब कल्याण विस्तार संवर्गाची 
दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठतासूची... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ज्येसूची-२६१९/प्र.क्र.३७/सेवा २ 


गो. ते. रुग्णालय आवार, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७०० ००१ 
तारीख: २० फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा - 

१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र एस आर व्ही-२०११/प्र.क्र. २८४/१२, दि. २१.१०.२०११ 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन परिपत्रक क्र.: ज्येसूची २६१८/प्र.क्र.४०३/सेवा-२ दि. १५.११.२०१८ 
शासन निर्णय - 


सामान्य राज्य सेवा, गट-अ Ales उपसंचालक आरोग्य सेवा (कुटुंब कल्याण विस्तार) (वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० 
ग्रेड पे ६६००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन 
परिपत्रकानुसार दि. १५.११.२०१८ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 

आता सामान्य राज्यसेवा, गट-अ मधील उपसंचालक आरोग्य सेवा (कुटुंब कल्याण विस्तार) या संवर्गातील 
दि. ०१.०१.२०१९ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. या 
ज्येष्ठतासूचीच्या अनुषंगाने ज्या अधिकाऱ्यांचे आक्षेप असतील त्यांनी १ महिन्याच्या आत शासनास परस्पर सादर करावेत. 
त्याची प्रत संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांना पाठवावी. संचालक, आरोग्य सेवा यांनी सर्व आक्षेपांबाबत आपले सुस्पष्ट 
अभिप्राय तात्काळ शासनास पाठवावे, सदरील ज्येष्ठतासूचीबाबत एक महिन्याच्या आत आक्षेप प्राप्त न झाल्यास या अंतरीम 
ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणत्याही अधिकाऱ्याचे आक्षेप नाही, असे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१९०२२०१४५०५१९४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Vishnudas 11. 11 ae 
st=Maharashtra, 
Pundlikrao | भेगेत ततका 
serialNumber=9ab69d6945f8950a952583 1f8ae9726be 
G h 0 d ke 0९५ ४७९ aaa cn=Vishnudas 
Date: 2019.02.20 15:10:51 +05'30' 
(वि.पुं.घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२. संचालक आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
३. उपसंचालक आरोग्य सेवा (सर्व मंडळे) 
४. संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत) 


५. निवडनस्ती (सेवा-२) 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. ज्येसूची २६१९/ प्र.क्र.३७/सेवा २, दिनांक Qo फेब्रुवारी,२०१९ सोबतचे विवरणपत्र अ 


सामान्य राज्यसेवा,गट-अ (वेतनश्रेणी रु.३७,४००-६७,००० ग्रेड पे ७६००) मधील उपसंचालक, आरोग्य सेवा (कुटुंब कल्याण विस्तार) या पदावर 


दि. १.१.२०१९ रोजी कार्यरत असलेल्या अधिका-यांची अंतरिम जेष्ठता सूची 


अ.क्र. | जेष्ठता वैद्यकौय प्रवर्ग नियुक्‍ती | जन्म तारीख | नियुक्‍ती | नियुक्तीचा मार्ग | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्ती । अभिप्राय 
क्रमांक | अधिकाऱ्याचे नाव | नंतर प्रवर्ग दिनांक (सरळसेवा/ । ज्येष्ठतेचा मानीव | दिनांक 
बदलला पदोन्नती)  । दिनांक 
असल्यास 
दिनांक) 
ca २ ३ Le | ५ ६ Le] ८ ९ १० | 
| | st. बाविस्कर | खुला १५.०७.१९६८ | १२.१२.२०१७। सरळसेवा १८.१२.२०१७ | ३१.०७.२०२६ | 


कैलास बुटा 


KKEKKKKKKKKKKEKKKKKKK 


